महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- पोप्रमा-१११६/प्र.क्र.9८३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०१७. 


विषय :- जप्त केलेल्या मादक पदार्थांची साठवण करण्यासाठी पोलीस मुख्यालय, नागपूर 
(ग्रामीण) येथे गोदाम बांधणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१./प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
पोमसं/ २७-बी/ २८-बी-२/ गोदाम-बांध-नागपूर-ग्रा./ २५७/ २०१६, दिनांक 
२४.१०.२०१६. 
ज्ञापन- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे, जप्त केलेल्या मादक 
पदार्थांची साठवण करण्यासाठी पोलीस मुख्यालय, नागपूर (ग्रामीण) येथे गोदाम बांधणेबाबत प्रस्ताव सादर केला 
आहे. 
२. उक्त कामासाठी कार्यकारी अभियंता-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर, यांनी सन २०१५-१६ च्या 
दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.४८,२९,०००/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. 
३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व ते रु.३८,०९,३२९/- असे सुधारित 
केले आहेत. त्या अनुसार जप्त केलेल्या मादक पदार्थांची साठवण करण्यासाठी पोलीस मुख्यालय, नागपूर 
(ग्रामीण) येथे गोदामाचे बांधकाम करण्यासाठी रु.३८,०९,३२९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास याद्वारे, पुढील 
अटींवर, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा आणि विस्तृत नकाझा यांना वास्तुविशारदाकडून मंजूरी 
घेऊनच काम सुरु करावे. 
२) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
३) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 
४) बांधकाम करताना, शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, दिनांक 
१०.०१.२०१४, यामधील तरतूदींचे अनुपालन करण्यात यावे. 
४. हौ मान्यता, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-पाच, मधील अनुक्रमांक 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४, अनुसार प्रशासनिक विभाग या 
नात्याने गृह विभागास प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करत, प्रदान करण्यात येत आहे. 
द्‌. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१०, मुख्य लेखाशीर्ष, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (00) Coo, इतर खर्च, (००) (99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन 
इमारतीचे बांधकाम करणे, (४०७० 0299), ५३, मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१११६/प्र.क्र.9८३/पोल-७. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५१५/इमा-२, दिनांक १४.१२.२०१६, 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०३१७१२४५०७९५२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 
DN: c=IN, o=Government Of 


Swa p al | | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad 


GOpPal Borse zie siaseszessoa 
Date: 2017.03.17 12:46:07 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण). 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

निवड फाईल (पोल-७). 


Se ot ae eS 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


